वाचा:- 


महाराष्ट्र विकास सेवा (गट-अ) मधील पदांचा 
संवर्गनिहाय सुधारित आकृतिबंध. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मविसे-१०२१/प्र.क्र.१२३/२०२१/आस्था-३, 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक:- १० जानेवारी,२०२४. 


१) शासन अधिसूचना, ग्रामविकास विभाग क्र.मविसे-१०१६/प्र.क्र.१९/२०१६/आस्था-३, 
दिनांक १८ सप्टेंबर, २०१८; 
2) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक : मविसे १०/प्र.क्र.१०४/(को/ 
२०११/आस्था-३, दिनांक ३ ऑगस्ट, २०१२: 
३) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक : आकृति-२०११/प्र.क्र.५/मग्रारो-३, दिनांक ३१ 
मे, २०११; 
४) शासन शुध्दिपत्रक, नियोजन विभाग क्रमांक : आकृति-२०११/प्र.क्र.५/मग्रारो-३, दिनांक 
२२ जून, २०११; 
५) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक : आकृति-२०१०/प्र.क्र.७३/मग्रारो-३, दिनांक १५ 
सप्टेंबर, २०११; 
६) शासन निर्णय, नियोजन विभाग क्रमांक: आस्थाप २०१३/प्र.क्र.२११/मग्रारो-३, दिनांक ३० 
जुले, २०१४; 
७) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक : जस्वप्र- १२१३/प्र.क्र.२००/पापु- 
११, दिनांक ०४.०१.२०१४; 
८) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक : २०१५/प्र.क्र. २४० / योजना-१०, दिनांक १६ 
जुले, २०१५; 
९) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक : इंआयो-२०१५/प्र.क्र.४१३/ योजना-१०, 
दिनांक १० फेब्रुवारी, २०१६; 
(१०) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक : रागांपं-२०१२/प्र.क्र.१२/ योजना-४, दिनांक 
०३/०३/२०१४; 
(११) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक : मविसे-१०१६/प्र.क्र.१०२/ आस्था-३, 
दिनांक ०४ जुले, २०१६; 
(१३) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक : जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र.४३/योजना-५, 
दिनांक ०१ एप्रिल, २०२२; 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.१२३/२०२१/आस्था-३ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ मध्ये (१ गट विकास अधिकारी (२) उप मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी (३) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रकल्प संचालक आणि (४) अतिरिक्त मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी (निवडश्रेणी) असे एकूण ४ संवर्ग अस्तित्वात असून, प्रत्येक संवर्गाकरिता पदसंख्या 
निश्चित करण्यात आलेली आहे. 

तथापि, गट विकास अधिकारी गट-अ, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी staked मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी/प्रकल्प संचालक आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (निवडश्रेणी) या 
संवर्गामधील मंजूर पदसंख्येव्यतिरिक्‍त अन्य विभागामार्फत निर्माण करण्यात आलेल्या पदांवर सुध्दा 
त्या विभागाच्या विनंतीनुसार , महाराष्ट्र विकास सेवा गट -अ मधील अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यात येते. 

ग्रामविकास विभागाच्या संदर्भीय दिनांक ०४, जुले २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र 
विकास सेवा, गट अ मधील पदांचा विभागनिहाय आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला होता . सदर 
पदाचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती .त्यानुसार महाराष्ट्र 
विकास सेवा, गट-अ संवर्गातील पदाच्या आकृतीबंधाचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला 
होता.सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने वित्त विभागामार्फत आकृतीबंधाचा प्रस्ताव उप समितीसमोर 
दिनांक २०मार्च,२०२३ रोजीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता .उपसमितीने शिफारस 
केल्याप्रमाणे,उच्चस्तरीय सचिव समितीसमोर दिनांक १७ एप्रिल,२०२३ रोजीच्या बैठकीत प्रस्ताव 
सादर करण्यात आला. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेनंतर महाराष्ट्र विकास सेवा, गट अ 
संवर्गातील पदांच्या सुधारित आकृतीबंध निश्चितीबाबत शासनाने खालील निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ मध्ये (१ गट विकास अधिकारी (२) उप मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी (३) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रकल्प संचालक आणि (४) अतिरिक्त मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी (निवडश्रेणी) अशा एकूण ४ संवर्गाचा सुधारित आकृतिबंध खालील कोष्टकामध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे आहे:- 

गट विकास अधिकारी , गट-अ संवर्ग वेतनश्रेणी (एस-२०: ५६१००-१७७५००) 


अ.क्र. पदाचे नाव मंजूर पदसंख्या 
१) गट विकास अधिकारी, गट-अ 


२९५ 


उपरोक्‍त २९५ पदे ही सरळसेवा (५०%) आणि पदोन्नती (५०%) अशी भरण्यात येतात. 


उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्ग वेतनश्रेणी (एस-२३: ६७७००-२०८७००) 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.१२३/२०२१/आस्था-३ 


अ.क्र. पदाचे नाव मंजूर पदसंख्या 
र) सहायक आयुक्‍त (तपासणी) ६ 
3) सहायक आयुक्‍त (चौकशी) ६ 
¥) प्राचार्य, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केद्र ६ 
4) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) ३४ 
६) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम पंचायत) ३४ 
७) गट विकास अधिकारी (चिन्हांकित) ५६ 
एकूण १४८ 
१४८ पैकी गट विकास अधिकारी यांची ५६ चिन्हांकित केलेली पदे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
संवर्गातून भरण्यात येतात. 


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रकल्प संचालक संवर्ग वेतनश्रेणी (एस-२५: ७८८००-२०९२००) 


अ.क्र. पदाचे नाव मंजूर पदसंख्या 
१) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी २१ 
2) प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ३४ 
एकूण द्द 


वरील ५५ पैकी प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ही ३४ पदे संदर्भ क्र .१३ येथील 
शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येणार्‍या योजनेबाबत वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या शासन निर्णयाच्या अधीन 
राहून कार्यरत राहतील. 


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्ग वेतनश्रेणी (एस-२७: १२३१००-२१५९००) 
अ.क्र पदाचे नाव मंजूर पदसंख्या 
q) ।उप आयुक्‍त (आस्थापना) द 
२) ।उप आयुक्त (विकास) g 
३) ।अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (निवडश्रेणी) १३ 
४) | Paes, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण कक्ष, मुंबई Fd 
५ | Paleo, पंचायत राज, पुणे शके. कळा 
एकूण २७ 


उपरोक्त २७ पदे ही १००% पदोन्नतीने भरण्यात येतात. तसेच, अ.क्र. ४ व ५ येथे नमूद करण्यात 
आलेली पदे ही ग्राम विकास विभागाच्या अखत्यारीतील योजनांच्या अंमलबजावणीकरीता निर्माण करण्यात 
आलेली पदे असून , सदर पदे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (निवडश्रेणी) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमधून 
भरावयाची असल्यामुळे, या दोन्ही पदांचा समावेश अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (निवडश्रेणी) या 
संवर्गामध्ये करण्यात आलेला आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.१२३/२०२१/आस्था-३ 


२. सदर are निर्णय उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक १७.०४.२०२३ रोजीच्या बैठकीत 
मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र .५४७/आ.पु.क., 
दिनांक ३० ऑक्टोबर, 2023 अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०११०१३१६२०८६२० असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येते आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by DR.URMILA VAIBHAV JOSHI 
D R (1 R M | LA DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
. ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0a6ce46aedb9acea34c7271 1d852d8e2e 
VA | B H AV 71e76603f9082ea9709649c6f45dc30, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=7 13 D6BDDB988B05B1CC072EBFD3 
A58E7E640EA20499573AAE08DC106AC632ADD, 
J O S H | cn=DR.URMILA VAIBHAV JOSHI 
Date: 2024.01.10 18:34:56 +05'30' 


(उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२.मा. उपमुख्यमंत्री ,महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३.मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४.विभागीय आयुक्त, (सवी, 
५.महालेखापाल - 9/2 (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
६.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी, 
७.उप सचिव (आपुक), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८.जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी, 
९.निवड नस्ती (कार्यासन, आस्था-३), ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


